RNI No. MAHBIL / 2009/ 31745 
Reg. No .MH /MR /South -327 / 2013 – 15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ६, अंक ३९ ] 


शुक्रवार , ऑक्टोबर १७, २०१४ / आश्विन २५ , शके १९३६ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ४.०० 


असाधारण क्रमांक १३० 

प्राधिकृत प्रकाशन 

विक्रीकर आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य 
विक्रीकर भवन, माझगाव, मुंबई ४०० ०१० , दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम , २००५ . 

क्रमांक मूवक / एएमडी -२०१४ /१बी /प्रशा-८ . - महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम , २००५ च्या नियम १७ क च्या उप-नियम (१ ) अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून विक्रीकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य , हे याद्वारे अशी तरतूद करीत आहेत की , जे व्यापारी 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम , २००५ च्या नियम १७ क च्या उप -नियम ( ४ ) मधील खंड ( ग ) आणि ( घ ) नुसार विवरणपत्र भरण्यास पात्र 
असतील आणि ज्यांनी माहे एप्रिल २०१४ , मे २०१४, जून २०१४ आणि जुलै २०१४ च्या मासिक विवरणपत्रासोबत अथवा एप्रिल २०१४ ते जून 
२०१४ या कालावधीच्या त्रैमासिक विवरणपत्रासोबतची आवश्यक जोडपत्रे दाखल केली नसतील, असे व्यापारी विक्रीकर विभागाच्या संकेतस्थळावरील 
नमुन्यात ३० सप्टेंबर २०१४ रोजी संपणाऱ्या कालावधीच्या विवरणपत्रासोबत सदर आवश्यक जोडपत्रे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने दाखल करतील . 


नितीन करीर, 
विक्रीकर आयुक्त , 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


भाग एक - ( म. उ.वि .) -१३०- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - मध्य उप - विभाग, ऑक्टोबर १७, २०१४ / अश्विन २५ , शके १९३६ 


COMMISSIONER OF SALES TAX , MAHARASHTRA STATE , MUMBAI 


Vikrikar Bhuvan Mazgaon , Mumbai 400 010 , dated 16th October 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED Tax RULES, 2005 . 

No. VAT/AMD - 2014 / 1B /Adm -8 . - In exercise of the powers conferred by sub -rule ( 1 ) of Rule 17A of 
theMaharashtra Value Added Tax Rules, 2005 the Commissioner of Sales Tax , Maharashtra State hereby 
provides that, the dealers who are liable to file return as per the provisions of clause (c ) and (d ) of sub - rule 
(4 ) rule 17 of the Maharashtra Value Added Tax Rules, 2005 and have not uploaded the requisite annexures 
alongwith the monthly return for the period April 2014 , May 2014 , June 2014 and July 2014 and quarterly 
return for the period April 2014 to June 2014 , shall electronically upload the annexures alongwith the 
return for the period ending on the 30th September 2014 in the templates, provided on the web -site of the 
Sales Tax Department . 


NITIN KAREER , 


Commissioner of Sales Tax , 
Maharashtra State, Mumbai. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


